महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जुले, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. हासन sear समक्रमांक दि.१.१.२०१८ 


आदेशा 
डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार यांना संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये उप सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात 


येऊन त्यांना मा.मंत्री, गृहनिर्माण यांचे कार्यालयातील, खाजगी सचिव या पदावर सहा महिन्यांकरीता प्रपत्र बढती 
देण्यात आली होती. 

२. आता या आदेशान्वये डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार, उप सचिव, यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून 
प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार 


डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार, उप सचिव, यांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७३०१७४३०५८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c Government ‘t Of Maharashtra, ou=General 
\de=400032, 


epartment, postalCo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
2.5.4.. 
७ d41ada8a72725a47b4f0, 
B h | mM fa (0 G 1 fa V serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad65 
9e360f73b682d6bé6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2018.07.30 17:45:30 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


a> 
te 


प्रति, 


-O 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह / उप सचिव (कार्या.२१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह / उप सचिव (आस्थापना), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार, उप सचिव 

निवड नस्ती का.१४ 


mM SF 0०८ ८० A 


S 
QS Sk म ee दी पाच कान 


(३ 


